ओगावा सोसायटी, कामठी, नागपूर येथील 
ड्रॅगन पॅलेस टेम्पल व परिसराच्या विकास 
आराखड्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्वसेअ -२०१९/प्र.क्र.२००(भाग-३)/बांधकामे 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २९ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 
१) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन पत्र, क्र. बैठक-२०१९/प्र.क्र.७३/ बांधकामे, 
दि.८/३/२०१९ च्या पत्रासोबतचे इतिवृत्त. 
२) मा.मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या दि.०४.०७.२०१९ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
३) दि.२९.०७.२०१९ च्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
४) दि.२०.०८.२०१९ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीचे इतिवृत्त. 
५) समक्रमांकाचे दि.३१.०८.२०१९ रोजीचा शासन निर्णय 


प्रस्तावना :- 

ओगावा सोसायटी, कामठी जि. नागपूर येथील ड्रॅगन पॅलेस व परिसराकरीता रू.२१४.०० कोटी 
विकास आराखड्यास मा. मंत्रिमंडळाच्या दि.२०.०८.२०१९ रोजीच्या बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात 
आली आहे. तद्‌नंतर उच्चाधिकार सचिव समितीने कामाचा टप्पा-१ मध्ये मान्यता दिल्यानुसार पायाभूत 
सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) करीता रू.३०,४२,८२,९३७/- (अक्षरी रूपये तीस कोटी बेचाळीस लक्ष ब्याऐंशी 
हजार नऊऱी सदतीस फक्त) व निवास व्यवस्था (AHMAR) या करीता रू.४४,७४,१४,२००/- 
(वव्वेचाळीस कोटी Gea लक्ष चौदा हजार दोनशे फक्त ) या दोन कामांच्या विकास आराखड्यास 
मंजूरी देवून त्यासाठी आवश्‍यक रू.७५,१६,९७,१३७/- (पंच्याहत्तर कोटी सोळा लक्ष सत्यान्नव हजार 
एकशे सदतीस फक्त) इतका निधी नवीन लेखाशिर्ष उघडून पुरवणी मागणीव्दारे विशोष घटक योजनेतून 
अतिरिक्त नियतव्यय मंजूर करून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार विभागाच्या दि.३१.०८.२०१९ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, टप्पा-१ नुसार उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर कामाकरीता नागपूर महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरण नागपूर यांची कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. 

आता, ओगावा सोसायटी, नागपूर या संस्थेच्या प्रकल्पाकरीता शासनामार्फत वितरीत करण्यात 
येणारा निधी प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग, नागपूर, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग,नागपूर व अध्यक्ष, ओगावा सोसायटी, कामठी जि. नागपूर यांचे संयुक्‍त खात्यावर 
ठेवण्यास व या कामाकरीता कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची 
नियुक्‍ती करण्याची विनंती करण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने,शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वसेअ -२०१९/प्र.क्र.२००(भाग-३)/बांधकामे 


शासन निर्णय:- 

ओगावा सोसायटी, नागपूर या संस्थेच्या कामाकरीता कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून नागपूर 
महानगर wear विकास प्राधिकरण, नागपूर यांच्याऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची नियुक्‍ती 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. aera सोसायटी, नागपूर या संस्थेच्या प्रकल्पाकरीता शासनामार्फत वितरीत करण्यात येणारा 
निधी प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग, नागपूर, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग , नागपूर व ओगावा सोसायटी, कामठी जि. नागपूर यांचे संयुक्‍त खात्यावर ठेवण्यात यावा. 
३. या कामी निधी वितरीत करतांना उपरोक्त तीन यंत्रणांचा संयुक्‍त स्वाक्षरीने त्याबाबतचा धनादेश 
काढण्यात यावा. 
३. तसेच उपरोक्त कामावर सनियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण, 
नागपूर यांची राहील. 
४. या कामाची आर्थिक व भौतिक तपासणी करून याबाबत प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण 
नागपूर व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,नागपूर यांचे संयुक्‍त स्वाक्षरीचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र विहित मार्गाने शासनास सादर करावे. 
प. प्रकल्पाच्या कामाच्या सद्यस्थितीचा sede आवश्‍यक त्या तपशीलासह आणि वितरीत 
केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र व बांधकामाच्या सद्यस्थितीचा अहवाळ शासनास व आयुक्‍त, 
समाजकल्याण पुणे यांना सादर करणे बंधनकारक राहील. सदर कामाचे अंदाजपत्रकास मंजूरी देणे, 
निविदा प्रक्रिया राबविणे व मुल्यांकन करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची राहील 
६. सदर प्रकल्पाच्या कामाकरीता आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे व प्रादेशिक आयुक्‍त, समाजकल्याण, नागपूर यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२३०३२९२०२५२०३३२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ANILKONDAJ! [2a Serene 


5.4.20=9004dcdaa635070d60922aaa5dec8888d343a47356798e6c9cf27 


4353d60e5 1, postalCode=400032, st=I ht 
INumber=FD9B93035F4DA174C04F A71634FE1F6AA493C78A5335F9 
85651F937888DF7A89, cn=ANIL KONDAJI AHIRE 
2023.03.29 20:29:29 +05'30' 


(अनिल कों. आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा, विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 
सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वसेअ -२०१९/प्र.क्र.२००(भाग-३)/बांधकामे 


५) मा.मुख्य सचिव यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

७) प्रधान सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्राळय,मुंबई-४०००३२. 
) 
) 


८) आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९) आयुक्त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राकिरण, नागपूर. 
१०)मा.मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांचे खाजगी सचिव 
११)मा. राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांचे खाजगी सचिव. 
१२) प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण, नागपूर. 

93) सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, नागपूर. 
) 
) 
) 


१४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
१५)) अध्यक्ष, ओगावा सोसायटी, कामठी, नागपूर. 
१६) Pastel, कार्यासन-बांधकामे, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


